यवतमाळ जिल्ह्याचा मानव विकास 
अहवालाच्या छपाईकरिता विदर्भ विकास 
मंडळास निधी उपलब्ध करून देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक: विविमं २०१३/प्र.क्र.१३९/का.१४१६, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १० ऑक्टोबर, २०१८ 


संदर्भ: १. नियोजन विभागाचे आदेशा क्रमांक: विविमं-२०१२/प्र.क्र.१३९/१४१६, 
दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१४. 


२. अपर आयुक्‍त तथा सदस्य सचिव, विदर्भ विकास मंडळ, नागपूर यांचे पत्र 
क्र. विविमं/जि.वि.अ./संस-२/२०१८/१६४, दिनांक १३ जुले, २०१८ 


शासन आदेठा: 


मा. राज्यपाल यांनी दिलेल्या निदेशांनुसार, मानव विकास निर्देशांक कमी असलेल्या 
जिल्ह्यांचा (यवतमाळ व गडचिरोली) जिल्हा विकास अहवाल तयार करण्याकरिता नियोजन 
विभागाच्या दिनांक ११ सप्टेंबर, २०१४ रोजीच्या आदेझान्वये मान्यता प्रदान करण्यात आली 
असून रू.३४,१५,०००/- (रू. चौतीस लक्ष पंधरा हजार फक्त) इतका निधी विदर्भ विकास 
मंडळास उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. 


२. अपर आयुक्त तथा सदस्य सचिव, विदर्भ विकास मंडळ यांनी संदर्भ क्र. २ येथील 
पत्रान्वये केलेल्या विनंतीनुसार यवतमाळ जिल्ह्याचा मानव विकास अहवालाच्या २०० प्रतींच्या 
छपाईकरिता रू.८०,०००/- (रू. ऐंशी हजार फक्त) इतका निधी सदर शासन आदेशान्वये 
उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. 


३. सदर खर्च "मागणी क्रमांक ओ-१०, ४५१५- इतर ग्रामविकास कार्यक्रमावरील 
भांडवली खर्च, (००) (०२) वैधानिक विकास मंडळांचा क्षेत्रांतर्गत विकास कार्यक्रम, ५३- मोठी 
बांधकामे (४५१५ ००३९) (कार्यक्रम" या लेखाशीर्षाखाळी, सन २०१८-१९ या वर्षातील 
अर्थसंकल्पित तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


सदर शासन sear महाराष्ट्र शासनाच्या ७/४/५१/.॥8१॥0/859॥[॥9.90५९.॥ या 
वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०१८१०१०१५५८१७२८१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Maya Roop 
Vasudeo 


(मा.रू. वासुदेव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


अपर आयुक्‍त तथा सदस्य सचिव, विदर्भ विकास मंडळ, नागपूर. 


शासन आदेशा क्रमांकः विविमं २०१३/प्र.क्र.१३९/का.१४१६ 


प्रत माहितीस्तव: 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. महालेखापाल (१ व २), लेखा परीक्षा, मुंबई / नागपूर. 
३. महाळेखापाल (9 व 2), लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई / नागपूर. 
४. संचालक, Ural, Fr. 
५. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई/ नागपूर 
६. निवड नस्ती, का. १४१६, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


